Reg. No. NP CITY/236/2018-20. 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 








वर्ष ६, अंक ५२] गुरूवार ते बुधवार, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ [ पृष्ठे १७, किंमत : रुपये १०.०० 








स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 





भाग एक-अमरावती विभागीय पुरवणी 

















अनुक्रमणिका 
S25) बक पृष्ठे 
भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, नाही. भाग एक-अ.--(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात नाही. 
अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्‍्त) केवळ अमरावती विभागाशी 
व चार-क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा 
असलेले नियम व आदेश. नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती  १-१७ लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश. आदेश व अधिसूचना. 








शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 
नाही. 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


भाग १(अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. ७६९. 
जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 
क्रमांक प्र.अ.-भू.सं.-अ.का.-कावि-६०५-२०२०., -- 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या 
कलम-३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, 
क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४-प्र, क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

















अ-एक-१ (१६७८ ). (१) 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ 








आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश € उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश € उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्‍यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 








आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 











आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी), 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे ; 





आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्‍ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा.) ; 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 

















परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 


मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 








परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने, या तरतूदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका. lon भरपाई 


याकडून भरपार्‌ दिल्या जाणार नाही ; 





तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्‍क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक-२, अमरावती यास पदनिर्देशित करीत आहे. 











अनुसूची-एक 
जमिनींचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३-४७-२०२०-२०२१, 





मौजा अंबाडा कंडारी, तालुका अचलपूर, जिल्हा अमरावती. 


अनुक्रमांक सर्व्हे क्रमांक किंवा अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ३४ ० १५ 
२ २५ ० १० 
3 २४ ० ३० 
४ ४२ ० १९ 
8 9S ० ०६ 
& ७१ ० १८ 


9 8६ ० ०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ ३ 





अनुसुची-एक-चालू 
(१) (२) (३) 
हे. आर 

८ ५१ ० १५ 
8 94/9 ० ०५ 
१० ८५ ० ०४ 
११ ७9४8 ० ०१ 
१२ \93 0 03 
१३ ७२/२ ० ०७ 
१8 ६६/२ ० १४ 
१५ ६२ ० १९ 
१६ ९३/२ ० १२ 
१७ ९३/२ ० ३७ 
१८ ९३/३ ० १० 
१९ ९३/३ ० १२ 
२० ९९ ० १७ 
२१ ९७ ० १९ 
२२ १५८ ० ०५ 
२३ १६० | 0१0 
L_ ool 

28 १६१/१ ७० २० 
२५ १६१/२ ० ०६ 
२६ १७१ पैकी ० ०४ 
२७ १७१ पैकी ० ०५ 
२८ १७१ पैकी ० ०८ 
२९ १७१ पैकी ० ०७ 
३० १२३ ० ०९ 
३१ १२२ ० १३ 
३२ १२१ ० ११ 
33 १२० ० २० 
३४ १८४ ० २६ 
३५ १२८ ० ०८ 
३६ १२९ ० ०९ 
३७ १३० ० १० 
३८ १३१ ० ११ 
३९ १३२ ० १५ 
४० १३३ ० ०४ 
४१ १३४ ० ०४ 
४२ १३५ ० ०४ 
४३ १३९ ० ०५ 


एकूण क्षेत्र . . ५७०१ 


8 महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ 





अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 





प्रकल्पाचे नाव -सपन मध्यम प्रकल्पांतर्गत कालव्याच्या कामाकरीता. 





प्रकल्प कार्याचे वर्णन - सपन मध्यम प्रकल्पांतर्गत कालव्याच्या कामाकरीता. 





समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) - सपन मध्यम प्रकल्पांतर्गत 
कालव्याच्या निर्मितीमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी पातळीत वाढ होऊन सिंचनासाठी, पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल. तसेच मत्स व्यवसाय, 
पशुसंवर्धनामध्ये वाढ, कुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार निर्मिती इत्यादी ग्रामिण पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून 
शेतक-यांच्या आर्थिक स्थितित सुधारणा होणार आहे 











अनुसूची-तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 





विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही.-सबब माहिती निरंक. 
अनुसूची-चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 





सदर प्रकरणी घरे/कुटुंबे बाधित होत नाहीत. सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची (पुनर्स्थापनेची) आवश्यकता नाही. 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) - महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग 
४ अ, महसूल व वन विभाग, मुंबई दिनांक १३ मार्च, २०१५ अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे. 











अनुसूची-पाच 
नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम . . प्रशासक म्हणून नियुक्तीची 
आवश्यकता नाही. 
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता- .. निरंक 
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील . . निरंक 








टीप-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक-२, अमरावती या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


अमरावती : शैलेश नवाल, 
दिनांक १४ डिसेंबर २०२०. जिल्हाधिकारी, अमरावती. 


भाग १(अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. ७७०. 
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 

क्रमांक उविअ.--भू.सं.-कली.-कावि.-२७३-२०२०. -- 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या 
कलम-३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, 


क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४-प्र, क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 








महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ षु 





जमीन जं 


एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 








आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश € उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, 
असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 








आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची 
उक्त सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 








आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावी), 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे ; 





आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्‍ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा.) ; 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 




















परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 


तरतुदीच्या 


मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 





परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने, या तरतूदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका. lon भरपाई 


-याकडून भरपार्‌ दिल्या जाणार नाही F 








तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्‍क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वणी यास पदनिर्देशित करीत आहे. 














अनुसूची-एक 
जमिनींचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २-४७-२०२०-२०२१, 





गावाचे नाव : नवेगाव, तालुका वणी, जिल्हा यवतमाळ. 


अनुक्रमांक सर्व्हे क्रमांक किंवा एकूण क्षेत्र संपादनाखालील 
गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 
(१) (२) (३) (४) 

हे. आर हे. आर 

१ ४२/३ २ ३१ ० ३२ 

2 ४२/२अ १ २१ ० १५ 

३ ४२/२ब १ २१ ० १५ 

४ ४९/१अ ० ८१ ० १३ 

4 ४९/१अ ० ८१ ० १३ 

६ ६०/१ ३१६ ० ०८ 


अ.-एक-२ (१६७८ ). 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ 





अनुसूची-एक--चालू 


(१) (२) (३) (४) 
हे. आर हे. आर 
9 ६१/३ २ ४९ ० ०१ 
५३/१ १ ४० ० ०६ 


एकूण क्षेत्र . . १ ११ 





संपादनाचे प्रयोजन -विरकुंड-नवेगाव-बोर्डा रस्त्याचे बांधकामाकरीता. 
अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 





प्रकल्पाचे नाव -विरकुंड-नवेगाव-बोर्डा रस्त्याचे बांधकामाकरीता. 





प्रकल्प कार्याचे वर्णन - लोकोपयोगी. 
समाजाला मिळणारे लाभ - सस्त्याकरीता. 
अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - 





सदर प्रकल्प हा विरकुंड-नवेगाव-बोर्डा रस्त्याचे बांधकामाकरीता असल्याने बाधित व्यक्‍तीचे विस्थापनाबाबत माहिती -निरंक 


अनुसूची-चार 





सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) - महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये (ख) मध्ये विद्युतीकरण, सिंचन, रस्ते, पाणीपुरवठा व जलसंधारण यांसह ग्रामिण भागातील पायाभूत सुविधा याकरीता 
सूट. 








अनुसूची-पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 





(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम . . निरंक 
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता- . . निरंक 
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील . . निरंक 


भाग १(अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. ७७१. 
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 


क्रमांक उविअ.-भू.सं.-कली.-कावि.-२७५-२०२०. -- 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या 
कलम-३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, 
क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४-प्र, क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 

















अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ ७ 








आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमीन (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश € उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, 
असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 








आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 








आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावी), 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे ; 





आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्‍ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा.) ; 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 




















परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 








परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने, या तरतूदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका. ms भरपाई 


याकडून ANUS दिल्या जाणार नाही j 








तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्‍क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 














आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वणी यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनींचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १-४७-२०२०-२०२१, 





गावाचे नाव : विरकुंड, तालुका वणी, जिल्हा यवतमाळ. 


अनुक्रमांक सर्व्हे क्रमांक किंवा एकूण क्षेत्र संपादनाखालील 
गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 
(१) (२) (३) (४) 
हे. आर हे. आर 
१ ९० ३११ ० २७ 


एकूण क्षेत्र. . ०२७ 





संपादनाचे प्रयोजन -विरकुंड-नवेगांव-बोर्डा रस्त्याचे बांधकामाकरीता. 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ 





अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव -विरकुंड-नवेगाव-बोर्डा रस्त्याकरिता. 





प्रकल्प कार्याचे वर्णन - लोकोपयोगी. 
समाजाला मिळणारे लाभ - सस्त्याकरीता. 
अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 








सदर प्रकल्प हा विरकुंड-नवेगाव-बोर्डा रस्त्याकरीता असल्याने बाधित व्यक्‍तींचे विस्थापनाबाबत माहिती -निरंक 


अनुसूची-चार 





सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) - महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये (ख) मध्ये विद्युतीकरण, सिंचन, रस्ते, पाणीपुरवठा व जलसंधारण यांसह ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा याकरीता 
सूट. 











सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) - महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण 
भाग ४ अ महसूल व वन विभाग, मुंबई दिनांक १३ मार्च, २०१५ अधिसुचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची-पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 





(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम . . निरंक 
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता- . . निरंक 
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील . . निरंक 


भाग १(अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. ७७२. 
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपार्ड मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 


क्रमांक उविअ-भूसं-कली-कावि-२७७-२०२०. -- 





ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या 
कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, 
क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४-प्रक्र ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 




















आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, 
असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 





आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ ९ 








आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी); 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे ; 





आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा). 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 


जमिनीचा 


अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 








अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


जमिनीच्या 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 








मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 





परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका' lon र 


-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 








तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 





भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्‍क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या 








नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 





आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वणी यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनींचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४-४७-२०२०-२०२१, 


गावाचे नाव : मंदर, तालुका वणी, जिल्हा यवतमाळ. 


अनुक्रमांक भूमापन किंवा एकूण क्षेत्र संपादनाखालील 
गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 
(१) (२) (३) (४) 
हे. आर हे. आर 
१ २०९/२ ३२४ ० ४७ 
२ २०९/१ ७ ४८ ० ७९ 
३ २०५ ० ८१ 
8 २०७ ३१६ ० ४७ 
4 २०१/१ १ ६४ ० १४ 
द २०२ १ ६४ ० २३ 
9 १९८ २ ०३ ० १८ 
é १९९ ३ ५८ ० ३२३ 
र १९७ २ ७५ ० ३० 


अ.--एक-३ (१६७८). 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ 





अनुसूची-एक--चालू 


(१) (२) (३) (४) 
हे. आर हे. आर 

१० १५४ १ २२ ० ३१ 
११ १९६ १ ३६ ० २६ 
एकूण .. ३ ४८ 





संपादनाचे प्रयोजन -चारगांव-पेटुर रस्त्याचे बांधकामाकरीता. 
अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 





प्रकल्पाचे नाव - चारगांव-पेटुर रस्त्याचे बांधकामाकरीता. 





प्रकल्प कार्याचे वर्णन - लोकोपयोगी. 


समाजाला मिळणारे लाभ - रस्त्याकरीता. 


अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - 





सदर प्रकल्प हा चारगांव-पेटुर रस्त्याचे बांधकामाकरीता असल्याने बाधित व्यक्तींचे विस्थापनाबाबत माहिती -निरंक 


अनुसूची-चार 





सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) - महाराष्ट्र शासन राजपत्र 








दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये (ख) मध्ये विद्युतीकरण, सिंचन, रस्ते, पाणीपुरवठा व जलसंधारण यांसह ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा याकरीता 
सूट. 


अनुसूची-पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 





(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम . . निरंक 
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता- . . निरंक 


(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील . . निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ ११ 





भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७७३. 


भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ 
कलम ११ (१) अन्वये 


क्रमांक उविअ-भूसं-कली-कावी-२७९-२०२०.--- 





ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा 





३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग, क्र. संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे.) याद्वारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 








सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरेता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा 





जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 





आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक 








तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश * उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा 
निर्देश * उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आलेला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, असे वाटते, 








ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 





उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ;: 





आणि ज्याअर्थी, सदर्हु प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 


अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.); 





आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ; 








आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 





यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 


जमिनीचा 


अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 








अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


जमिनीच्या 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 








मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 








परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 





क्षतीची, जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 








तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 





भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्‍क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आलेला आहे) 





यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार 
असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ 








आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वणी यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५-४७-२०२०-२१, 
मौजा पेंढरी, तालुका-मारेगांव, जिल्हा- यवतमाळ. 





अ.क्र भूमापन किंवा गट क्रमांक एकूण क्षेत्र संपादनाखालील अंदाजित क्षेत्र 
(१) (२) (३) (४) 
हे. आर हे. आर 
१ ३४ ० ८८ ० १५ 
३५/१-ब २ ०० ० ०५ 
३५/१-अ ६ ४६ ० ०६ 
३६ ३८१ ० ११ 
GR २ ७७ ० २३ 
३७ ३८६ ० ११ 
३०/३ १ ४१ ० १० 
३१ ४ ८१ ० २६ 
४६ ३ ६६ ० १३ 
३२/१ २ १९ ० २८ 
30/2 १ ४३ ० १२ 
४५ ३ ६० ० ११ 
BR ४ ८९ ० १० 
९३ १ ४९ ० १६५६ 
एकूण . . १ ९६ 


संपादनाचे प्रयोजन : सुसरी - पेंढरी रस्त्याचे बांधकामाकरिता. 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :-- सुसरी - पेंढरी रस्त्याचे बांधकामाकरिता. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्ण  :- लोकपयोगी. 
समाजाला मिळणारे लाभ :--_ स्स्त्याकरिता. 
अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 





सदरचा प्रकल्प हा सुसरी पेंढरी रस्त्याचे बांधकामाकरिता असल्याने बाधितव्यक्‍तींचे विस्थापनाबाबत माहिती - निरंक. 








अनुसूची-चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :-- महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये (ख) मध्ये विद्युतीकरण 
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास सिंचन, रस्ते, पाणिपुरवठा व जल संधारण यांसह ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा या करिता 


करणा-या अभिकरणाने दिलेला). सूट. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ १३ 








अनुसूची-पाच 
नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : निरंक 
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक 
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे त्या : निरंक 
अधिसूचनेचा तपशील. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७७४. 


भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ 
कलम ११ (१) अन्वये 


क्रमांक उविअ-भूसं-कली-कावी-२८१-२०२०.--- 





ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा 





३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग, क्र. संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे.) याद्वारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 








सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा 





जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 





आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक 








तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश * उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा 
निर्देश * उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आलेला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, असे वाटते, 








ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 





उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 





आणि ज्याअर्थी, सदर्हु प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.); 





आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ; 








आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 





यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 


जमिनीचा 


अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 








अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 








परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 





मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 


अ.-एक-४ (१६७८). 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ 








परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 





क्षतीची, जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 





तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 





भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आलेला आहे) 





याच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार 
असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 





आणि म्हणून, ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वणी यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-४७-२०२०-२१, 
मौजा सुसरी, तालुका-झरी, जिल्हा- यवतमाळ. 


अ.क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक एकूण क्षेत्र संपादनाखालील अंदाजित क्षेत्र 
(१) (२) (३) (४) 
हे. आर हे. आर 
१३/२ २८९ ० १५६ 
२ १३ २ ६८ ० १० 
एकूण . . ० २५ 


संपादनाचे प्रयोजन : सुसरी - पेंढरी रस्त्याचे बांधकामाकरिता. 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :-- सुसरी - पेंढरी रस्त्याचे बांधकामाकरिता. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्ण  :- लोकपयोगी. 
समाजाला मिळणारे लाभ — स्स्त्याकरिता. 
अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


सदरचा प्रकल्प हा सुसरी विस्थापनाबाबत 





पेंढरी रस्त्याचे बांधकामाकरिता असल्याने बाधितव्यक्‍तींचे विस्थापनाबाबत माहिती - निरंक. 








अनुसूची-चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :-- महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक १३ मार्च २०१५ अनव्ये (ख) मध्ये विद्युतीकरण 
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास सिंचन, रस्ते, पाणिपुरवठा व जल संधारण यांसह ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा या करिता 


करणा-या अभिकरणाने दिलेला). सूट. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ १५ 








अनुसूची-पाच 
नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : निरंक 
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक 
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे त्या : निरंक 
अधिसूचनेचा तपशील. 


दिनांक १० ऑगस्ट २०२०. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७७५. 


भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ 
कलम ११ (१) अन्वये 


क्रमांक विभुअ-बेंप्र.-कावी-५२०-२०२०.--- 





ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा 





३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग, क्र. संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे.) याद्वारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 








सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरेता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा 





जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 





आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 








अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 





जिचा निर्देश “* उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आलेला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, असे 





वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे j 





आणि म्हणून, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 








आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तिचे विस्थापन भाग पाडण्याची कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन 
मधील दिलेल्या आहे. (विस्थापन होत असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) 





आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ; 








आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 





यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 


जमिनीचा 


अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 








अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ 








परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 





मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 





परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 





क्षतीची, जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही ; 





तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 





भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आलेला आहे) 





याच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार 


असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


जिल्हाधिकारी 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला , उक्त अधिनियमाखालील 


जिल्हाधिकारी 


जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), बेंबळा प्रकल्प, यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-४७-२०२०-२१, 
गाव- हिवरा मजरा, तालुका-मारेगांव, जिल्हा- यवतमाळ. 





अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 








(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ २४०/१ ० ४२ 
२ २४०/२ ० ३० 
एकूण . . ० ७२ 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव — बेंबळा प्रकल्प, ता. बाभुळगांव, जि. यवतमाळ. 
सिंचन योजना प्रकल्प का्यचेवर्ण  :- का.अ. बेंबळा पाटबंधारे विभाग, यवतमाळ. 
समाजाला मिळणारे लाभ. :-- या प्रकल्पाद्वारे सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभक्षेत्रातील संबंधीत शेतक-यांना सिंचनासाठी 





फायदा करून घेता येईल व त्यामुळे त्यांचे कृषी उत्पन्नात भर पडून जिवनमान उंचावणार 
आहे. तसेच भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत होईल. 


अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


कुणीही व्यक्‍ती किंवा कुटुंब विस्थपित होत नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ १७ 











अनुसूची-चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारंश 
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश :-- नविन भूसंपादन कायदा, २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे. 
अनुसूची-पाच 
नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : निरंक 
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक 
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे त्या : निरंक 
अधिसूचनेचा तपशील. 


उपविजिल्हाधिकारी क 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), बेंबळा प्रकल्प, यवतमाळ यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


यवतमाळ : एम. देवेंदर सिंह, 
दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२०. जिल्हाधिकारी, यवतमाळ. 


अ.-एक-५ (१६७८). 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY 
AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


